RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक २२ ] 

गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ३ ९ किंमत रुपये : १४.०० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय 

अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई / कक्ष -१ बी / कलम १५६ / आदेश / ५२५२/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये दि म्युनिसिपल को - ऑप . बँक लि . , म्युनिसिपल बँक भवन , २४५ , पी . डी'मेलो रोड , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली 
प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम 
करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 

( ५ ) 
बृहन्मुंबई 

१ 

श्री . शैलेश वसंत कांबळे 

सहायक व्यवस्थापक 

अटी . 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( १ ) 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

६ . 

७. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

66 

29 66 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ” “ दि म्युनिसिपल को - ऑप . बँक लि . , 
म्युनिसिपल बँक भवन , २४५ , पी . डी ' मेलो रोड , फोर्ट , मुंबई ४००००१. ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीची प्रक्रीया 
राबवावी . 

जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

मुंबई ( १ ) शहर , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 
आदेश 

— 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई / कक्ष -१ बी / कलम १५६ / आदेश / ५२५३ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये सांगली सहकारी बँक लि . , मुंबई , १५१ , सांगली सहकारी भवन , एस . के . बोले रोड , दादर ( प . ) , मुंबई ४०० ०२८ या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली 
प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम 
करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ५ ) 

( ४ ) 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

१ 

श्री . डी . टी . भोसले 

सब अकौंटंट 

बृहन्मुंबई 

२ 

श्री . शंकर बी . गडदरे 

ब्रँच अकौंटंट 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

३ 

श्री . अर्जुन बी . पाटील 

सिनियर क्लार्क 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

श्री . महेश ए . शितोळे 

सिनियर क्लार्क 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अटी . 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९९ ४४ 

८ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

99 66 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे . 

, 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी सांगली सहकारी बँक लि . , मुंबई , १५१ , 
सांगली सहकारी भवन , एस . के . बोले रोड , दादर ( प . ) , मुंबई ४०००२८. ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 

जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

मुंबई ( १ ) शहर , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई / कक्ष -१ बी / कलम १५६ / आदेश / ५२५१ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये दि म्युनिसिपल को - ऑप . बँक लि . , म्युनिसिपल बँक भवन , २४५ , पी . डी'मेलो रोड , फोर्ट , मुंबई ४००००१ या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली 
प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम 
करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 

( ५ ) 
बृहन्मुंबई 

१ 

श्री . अरूण महादेव जाधव 

शाखा व्यवस्थापक 

अटी .. 

- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

66 

99 66 

66 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 

22 66 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दि म्युनिसिपल को - ऑप . बँक लि . , 
म्युनिसिपल बँक भवन , २४५ , पी . डी'मेलो रोड , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 

जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

मुंबई ( १ ) शहर , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई / कक्ष -१ बी / कलम १५६ / आदेश / ९ ६ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये प्रोग्रेसिव्ह को - ऑप . बँक लि . , ४११/४१२ , सनसाईन प्लाजा , नायगांव क्रॉस रोड , दादर ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०१४ या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली 
प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम 
करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१ 

श्री . प्रमोद पी . चव्हाण 

वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 

अटी . - 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

99 66 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट ‘ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 

" " 66 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी प्रोग्रेसिव्ह को- ऑप . बँक लि . , 
४११/४१२ , सनसाईन प्लाजा , नायगांव क्रॉस रोड , दादर ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०१४. ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 

जे . डी . पाटील , 

मुंबई ( १ ) शहर , 

जिल्हा उप निबंधक , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई ( १ ) / कक्ष -३ / कलम १५६ / आदेश / १०० / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये श्री क्षेत्रपालेश्वर सहकारी पतपेढी मर्यादित , पिंपळेश्वर कृपा बिल्डिंग , रू . नं . १५ , तळमजला , कै . स्वा . सै . एस . बी . पवार मार्ग , 
करीरोड ( प . ) , मुंबई ४०० ०१३ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसूली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत 
निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अ . क्र . 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

श्री . अनिल दत्तात्रय भोर 

१ 

वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली व 

बृहन्मुंबई 

विक्री अधिकारी 

अटी .. 

१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

४ 
. 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) – २ 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

66 

22 66 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे . 

१० . 

66 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ” “ श्री क्षेत्रपालेश्वर सहकारी पतपेढी 
मर्यादित , पिंपळेश्वर कृपा बिल्डिंग , रू . नं . १५ , तळमजला , कै . स्वा . सै . एस . बी . पवार मार्ग , करीरोड ( प . ) , मुंबई ४०० ०१३ . 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

>> 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 

जे . डी . पाटील , 

मुंबई , 

जिल्हा उप निबंधक , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

११ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिसं / वि -१ / मध्यं . 

आदेश / क -१०२ / कासेधान्यसहसंस्था / २५६७ / सन २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारीत ) कायदा , २०१३ 
चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) , 
तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी असा मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , कासे धान्य सहकारी संस्था मर्यादित , कासे , मु . पो . कासे , तालुका 
संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात येऊन उक्त संस्था अवसायनात घेत आहे . आणि याच कायद्यातील कलम १०३ 
प्रमाणे सदर संस्थेवर या कार्यालयातील श्री . शहाजी केरबा व्हरकट , सहा . सह . अधि . , संगमेश्वर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावा योग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , अधिकार वरील 
नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रोजी दिला . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरुख . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिसं / वि -१ / मध्यं . आदेश / क -१०२ / श्रीदेवसोमेश्वरसहसंस्था / २५६८ / सन २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारित ) कायदा , 
२०१३ चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर 
( देवरूख ) , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी असा मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्रीदेव सोमेश्वर पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , 
मठधामापूर तुर्फे देवरूख , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात येऊन उक्त संस्था अवसायनात घेत आहे . आणि 
याच कायद्यातील कलम १०३ प्रमाणे सदर संस्थेवर या कार्यालयातील श्री . शहाजी केरबा व्हरकट , सहा . सह अधि , संगमेश्वर यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावा योग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , अधिकार वरील 
नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रोजी दिला . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरुख . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिसं / वि -१ / मध्यं . 

आदेश / क -१०२ / अंत्रवलीमोहल्लापाणीवापरसहसंस्था / २५६ ९ / सन २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारित ) 
कायदा , २०१३ चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर 
( देवरुख ) तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी असा मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अंत्रवली मोहल्ला पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , 
अंत्रवली मोहल्ला , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात येऊन उक्त संस्था अवसायनात घेत आहे . आणि याच 
कायद्यातील कलम १०३ प्रमाणे सदर संस्थेवर या कार्यालयातील श्री . शहाजी केरबा व्हरकट , सहा . सह . अधि . संगमेश्वर यांची अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावा योग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , अधिकार वरील 
नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रोजी दिला . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरुख . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिसं / विकास -१ / कासेधान्यसहसंस्था / अंतिम आदेश / २६१ / सन २०२२ .. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये कासे धान्य सहकारी संस्था मर्यादित , कासे , 
मु . पो . कासे , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी नोंदणी २१५६८ , दिनांक १३ जून १ ९ ५५ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था अवसायनात 
घेणेबाबत वाचले क्रमांक २ ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे . व याच अधिनियमातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
श्री . शहाजी केरबा व्हरकट , सहा . सह . अधि . , संगमेश्वर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार वरील 
नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

देवरुख . 


संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) . 


१३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिसं / वि -१ / मध्यं . आदेश / क -१०२ / शिवाजीमाध्य . विद्या . विद्या.ग्राहकभांडार / ३२३ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारीत ) 
कायदा , २०१३ चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर 
( देवरुख ) , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी असा मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , शिवाजी माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार 
मर्यादित , कोसुंब , मु . पो . कोसुंब , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात येऊन उक्त संस्था अवसायनात घेत आहे . 
आणि याच कायद्यातील कलम १०३ प्रमाणे सदर संस्थेवर या कार्यालयातील श्री . शहाजी केरबा व्हरकट , सहा . सह . अधि . संगमेश्वर यांची 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता , 
वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , अधिकार वरील नियुक्त 
अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरुख . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिसं / विकास -१ / सह्याद्री ग्रा . बि . शेती सह . पत / अंतिम आदेश / ४१ ९ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये सह्याद्री ग्रामिण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निवे खुर्द , मु . पो . निवे खुर्द , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / आरएसआर / 
( सी.आर. ) ६५२ / १ ९९९ -२००० / सन २००० , दिनांक २३ फेब्रुवारी २००० या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था अवसायनात घेणेबाबत 
वाचले क्र . २ निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . शहाजी केरबा 
व्हरकट , सहा . सह . अधि . , संगमेश्वर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचा अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , अधिकार वरील 
नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

देवरुख . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिसं / विकास - १ / माध्य . विद्या . विद्या . सह ग्राहकभांडार / अंतिम आदेश / ४२० / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी 
सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित , किरबेट , मु . पो . किरबेट , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / सीओएन / 
६४३ / २००२-२००३ / सन २००२ , दिनांक २४ जुलै २००२ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ 
निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे . व याच अधिनियमातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . शहाजी केरबा व्हरकट , सहा . 
सह . अधि . , संगमेश्वर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता , 
वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , अधिकार वरील नियुक्त 
अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधिन करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरुख . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिसं / विकास- १ / शिवाजीमाध्य . विद्या . विद्या.ग्राहकभांडार / अंतिम आदेश / ४४७ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये शिवाजी माध्यमिक विद्यालय 
विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित , कोसुंब , मु . पो . कोसुंब , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / 
सीओएन / ६३८ / १ ९८८-१९ ८ ९ / सन १ ९ ८ ९ , दिनांक २८ एप्रिल १ ९ ८ ९ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था अवसायनात घेणेबाबत वाचले 
क्र . २ ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . शहाजी केरबा व्हरकट , 
सहा . सह . अधि . , संगमेश्वर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावा योग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , अधिकार वरील 
नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरूख . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) . 


१५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक सनिसं / वि -१ / नोंदणीरद्दआदेश / सेफरिलॅबलमॅनपॉवरसेवा सह . संस्था / ४५५ / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ व १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) , 
तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या आदेशाद्वारे सेफ रिलॅबल मॅनपॉवर सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कुटगिरी , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा 
रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक जा.क्र . सनिसं / विकास -१ / सेफरिमॅपॉसेस / अंतिम आदेश / सन २०१ ९ , दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ या संस्थेची उपरोक्त 
वाचले क्रमांक ५ चा अवसायकांचा अंतिम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व 
नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरूख , 

दिनांक २३ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिसं / विकास -१ / श्रीदेवसोमेश्वरपाणीवापरसहसंस्था / अंतिम आदेश / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये श्री देव सोमेश्वर पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित , मठधामापूर तर्फे देवरूख , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / एलएफटी / ६३७ / 
२०१७-१८ / सन २०१८ , दिनांक २३ मार्च २०१८ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित 
केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे . व याच अधिनियमातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . शहाजी केरबा व्हरकट , सहा . सह . 
अधि . , संगमेश्वर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावा योग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता , 
वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था , अधिकार वरील नियुक्त 
अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

देवरूख . 


संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) . 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 

कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , रायगड अलिबाग यांजकडून 

जिल्हाधिकारी 

- 

अधिसूचना 

क्रमांक साशा / कात -१ / ब- ४ / स्थानिक सुट्ट्या / २०२२. – शासकीय ठराव , राजनैतिक व सेवा विभाग निर्णय क्रमांक पी . १३ / II बी , दिनांक 
१६ जानेवारी १ ९ ५८ अन्वये रायगड जिल्ह्यातील महसूल हद्दीमध्ये शासनाच्या सर्व खात्यामधील कार्यालयांकरिता स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करण्याचे 
अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत . या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , रायगड या अधिसूचनेद्वारे सन २०२२ 
या वर्षाकरिता खाली नमूद केलेले दिवस हे स्थानिक सुट्ट्यांचे दिवस म्हणून जाहीर करीत आहे . 

अ . क्र . 

सण 

दिवस 
( २ ) 

दिनांक 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 

१ 

गुरुवार 

१७ मार्च २०२२ 

२ 

शुक्रवार 

१ ९ ऑगस्ट २०२२ 

३ 

सोमवार 

५ सप्टेंबर २०२२ 

रायगड , 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


होळी 

गोपाळकाला 

गौरी विसर्जन 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


१७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 

( Under Section 144 of Criminal Procedure Code , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) / 2266 /(05)/2022.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders in their attacks 
and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public property and 
cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 

2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the 
activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable 
sabotages through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders , for which 
some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 

3. THEREFORE , I , Deepak Sakore , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts , para - gliders , Para Motors , Hang gliders , Hot air balloons , Private 
Helicopters , etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate 
for the period of next 30 days , i.e. from 11th May 2022 to 9th June 2022 except for aerial surveillance 
by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 11th May 2022 till 24-00 hrs . of 
9th June 2022 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 9th day of the May , 2022 . 

DEEPAK SAKORE , 

Mumbai . 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 
Greater Mumbai . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 

( Under Section 144 of Criminal Procedure Code , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) / 2266 /(05)/2022.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders in their attacks 
and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public property and 
cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 

2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders , for which some 
preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 

3. THEREFORE , I , Deepak Sakore , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts , para - gliders , Para Motors , Hang gliders , Hot air balloons , Private 
Helicopters , etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate 
for the period of next 30 days , i.e. from 11th May 2022 to 9th June 2022 except for aerial surveillance 
by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 11th May 2022 till 24-00 hrs . of 
9th June 2022 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 9th day of the May , 2022 . 

DEEPAK SAKORE , 

Mumbai . 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 
Greater Mumbai . 


१ ९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 
Order 

No. CP / XI ( 6 ) /A.P./701 ( 05 ) /2022.- WHEREAS , based on the information received from various 
sources , it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties . On that account , 
it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful 
assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility 
and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the 
areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai . 

NOW , THEREFORE , I , Deepak Sakore , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , do hereby 
prohibit , for the period commencing from 00-01 hours on 11th May 2022 and ending at 24-00 hours 
on 9th June 2022 throughout the City of Brihanmumbai . 

( i ) Any assembly of five or more persons , 

( ii ) Any procession of any persons and 

( iii ) Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of crackers 
in any procession by the assembly . 

The prohibition contained in the order is exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 

( b ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 

( c ) Statutory meeting of companies , clubs , co - operative societies , other societies and 
associations . 

( d ) Social gathering and meeting of clubs , co - operative societies , other societies and 
associations to transact their normal business . 

( e ) Assemblies in or around Cinema houses , theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films , dramas or performances as the case may be . 

( f ) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi - Governmental functions . 

( g ) Assemblies in or around schools , colleges and other educational institutions for academic 
activities . 

( h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade business and callings 
( i ) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihanmumbai and their supervisory officers . 

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 
Order may be imposed as if this order had not expired . 

I , further direct that this order will be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing 
copies thereof , in conspicuous part of public places , courts , Govt . Offices and by proclaiming the 
same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form 
available . 

Given under my hand & Seal on 9th May , 2022 . 

DEEPAK SAKORE , 

Mumbai . 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 
Greater Mumbai . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) – ३ अ 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / गीताई यं स संम / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ४ ९ २ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई या 
आदेशान्वये गिताई टेक्सआईल्स को - ऑप . सोसा . लि . , मांडकरवाडी , ता . वैभववाडी , जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये श्री . प्रकाश जाधव , 
उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २७ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 

मुंबई , 

अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 

दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक बी -४ / हात . / मुलतानपुरा / अंतिआदे . / क .१०२ / अ.बदल / ४ ९ ४ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) ( २ ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
मुंबई या आदेशान्वये मुलतानपुरा हँडलुम विव्हर्स को- ऑप . सोसा . लि . , येवला , जि . नाशिक या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक 
२७ जून २०२१ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
श्री . एस . एल . ढावरे , उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , ( विणकर ) , येवला , जि . नाशिक यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २७ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 

मुंबई , 

अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 

दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / असली डॉलर यं औ स सं धुळे / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ५२० / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये असली डॉलर अस्पसंख्याक यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , धुळे , ता . जि . धुळे या संस्थेचे कामकाज 
विषयी दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
श्रीमती एस . यु . भामरे , उपलेखापरिक्षक अधिन विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पणन ) , जि . धुळे यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 

मुंबई , 

अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


२१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / बा.राजवर्धन कदमबांडे / यंऔससं / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ५२१ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये बाबासाहेब राजवर्धन कदमबांडे यंत्रमाग विणकर औद्योगिक को- ऑप . सोसा . लि . , धुळे , ता . जि . धुळे या संस्थेचे 
कामकाज विषयी दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ 
अन्वये श्री . ए . आर . देसले , उपलेखापरिक्षक अधिन विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -२ , सहकारी संस्था ( पणन ) , जि . धुळे यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 

मुंबई , 

अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / राधाकृष्ण टेक्स को - ऑपसोलि / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ५०४ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये राधाकृष्ण टेक्सटाईल्स को - ऑप . सासा . लि . , माखजन , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे कामकाज विषयी 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
श्री . दिपक वि . वाघमारे , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 

मुंबई , 

अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी- ३ / श्रीकृष्ण गा स सं म / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ५०५ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये श्रीकृष्ण गारमेंट सहकारी संस्था मर्या . , पांगरी ( हवेली ) , ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
श्रीमती श्रेया झगडे , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , चिपळूण , जि . रत्नागिरी यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 

व 

मुंबई , 

अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / चंढीकादेवी टेक्स को - ऑपसोलि / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ५०६ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये चंढीकादेवी टेक्सटाईल्स इंडस्ट्रीयल को - ऑप . सोसा . लि . , माखजन , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे 
कामकाज विषयी दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम 
१०३ अन्वये श्री . दिपक वि . वाघमारे , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 

मुंबई , 

अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


२३ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८६/३१४ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
मेलोना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ५७/१ ए आणि ५ ९ 
( पार्ट ) भोकरपाडा व्हिलेज , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८६ / २०२१-२२ / सन 
२०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात 
आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०१ / ६१८ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
कामाठी रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सि . टी . एस . 
नं . ११२८ , काळीवाडा मराठी शाळेसमोर , मिरची गल्ली रोड , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०१ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक २१ मार्च 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

बालाजी वाघमारे , 

बालाजी वाघमारे , 

पनवेल , 

सहायक निबंधक , 

पनवेल , 

सहायक निबंधक , 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 

सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल . 

दिनांक २१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८८/३१८ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
हमिंस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ५ ९ / ० ( पार्ट ) भोकरपाडा 
व्हिलेज , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८८ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
- 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ १२ / ९ ०२ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
दिप सिटी क्लब हाऊस प्रिमायसेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १५०/१ ( १ ) , १५०/१ ( २ ) व १५० / १ ( ३ ) , उसर्ली खुर्द , 
ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ १२ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक २१ एप्रिल 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 

११ 

66 

66 

बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

पनवेल , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 

बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

पनवेल , 

पनवेल , ता . पनवेल . 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ १७ / ९ ५० / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
कॉलकॉन पाम्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . २१ ए , कराडे 
खुर्द , रसायनी , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ १७ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक 
२६ एप्रिल २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तीचे 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी / ( एल ) / ६४५ / २०६० / 
२०२१-२२ / सन २०२१. – या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . सोमेश्वर मजुर सहकारी संस्था मर्या . , मुरादपूर , ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी / 
( एल ) / ६४५ / २०२१-२२ / सन २०२१ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ने 
नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या औद्योगिक 
संस्था ” असे आहे . 

66 

" 

66 

" 

बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

पनवेल , 

रत्नागिरी , 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१. सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
ता . संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी . 

दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी / ( एल ) / ६४४ / २०५५ / 
२०२१-२२ / सन २०२१. – या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . मार्लेश्वर मजुर सहकारी संस्था मर्या . , मुरादपूर , ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी / 
( एल ) / ६४४ / २०२१-२२ / सन २०२१ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ने 
नोंदविण्यात आली आहे . 

क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी / ( एल ) / ६४६ / २०६५ / 
२०२१-२२ / सन २०२१. – या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते 
की , युवक कल्याण मजुर सहकारी संस्था मर्या . , कोंडगाव , ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी / 
( एल ) / ६४६ / २०२१-२२ / सन २०२१ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ने 
नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या औद्योगिक 
संस्था ” असे आहे . 

66 

66 

66 

उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या औद्योगिक 
संस्था ” असे आहे . 

संतोषकुमार पाटील , 

रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 

रत्नागिरी , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ . 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
ता . संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ . 

ता . संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी . 


२५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
उप विभागीय दंडाधिकारी , पनवेल यांजकडून 

जाहीर नोटीस 

क्र . उविदं / फौजदारी / कात -२ / अ.मृ. / अधिसूचना प्र . / २०२१. दिनांक २० डिसेंबर २०२१. – सोबतच्या यादीतील इसम अ . क्र . १ ते २ हे 
त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उप विभागीय पोलीस अधिकारी , खालापूर , 
ता . खालापूर , जि . रायगड यांनी फौजदारी संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये , या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील 
इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे ? या संबंधात कोणाची काही 
तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उप विभागीय दंडाधिकारी , पनवेल , उप विभाग 
पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उप विभागीय पोलीस अधिकारी , खालापूर , ता . खालापूर , जि रायगड सादर केल्याप्रमाणे 
यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल . 

पोलीस ठाणे रसायनी , ता . पनवेल , जि . रायगड 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

मयताचे नाव 

पत्ता 

मृत्युचे कारण 

अ.मृ.र.नं. 

मयत दिनांक 
( ६ ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ५ ) 

( ४ ) 
हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू ५४ / २०१ ९ 

१ . 

२६ डिसेंबर २०१ ९ 

विनोद अंकुश वाघमारे 
वय ३५ वर्ष 

रा . सावरोली , आदिवासीवाडी 
ता . खालापूर . 

२ . 

हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू २२/२०२१ २३ मे २०२१ 

अभी दानदासी साहु 
वय ५२ वर्ष 

रा- लेबर कॉलनी , तुलसी 
कलश सीटी , कराडे , 
ता . पनवेल . 

राहूल मुंडके , 

उप विभागीय दंडाधिकारी , पनवेल , 

उप विभाग पनवेलल . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


२६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 
मनाई आदेश 

- 

क्र . उचिशा / पोल -२ / मनाई आदेश / २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी सामाजिक व वैयक्तिक कारणांसाठी , मागण्यांसाठी विविध 
आंदोलने होत असून दिनांक १ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र दिनानिमित्त जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणार आहेत . तसेच दिनांक 
३ मे २०२२ रोजी मुस्लिम धर्मियांचा रमजान ईद सण आणि हिंदु धर्मियांचा अक्षय तृतीया हे सण एकाच दिवशी साजरे होणार आहेत . 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिनांक ३ मे २०२२ रोजी पर्यंत मशिदीवरील भोंगे न काढल्यास मशिदीसमोर हनुमान चालीसा लावण्यात येईल 
असा राज्य शासनाला इशारा दिलेला आहे . त्यामुळे मशिदीवरील भोग्यांवरुन आगामी काळात वादविवाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
तसेच राज्यात विविध ठिकाणी सांप्रदायिक घटना घडत असून त्याचे पडसाद रत्नागिरी जिल्ह्यात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरुन घडलेल्या घटनांचे पडसाद उमटन कायदा व 
सव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता , रत्नागिरी जिल्हयात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नसार आदेशित करतो की , दिनांक 
२ ९ एप्रिल २०२२ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १३ मे २०२२ रोजी २४-०० वा . पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करत आहे . या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ ) शारीरीक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी , बंदूका , सूरे , लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे 
( ब ) अंग भाजुन टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे . 

( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा 
जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 

( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 

( ई ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे , गाणी गाणे , वादय वाजविणे . 

( उ ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विनापरवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 

( ऊ ) आवेशी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनपर नकला करणे , सभ्यता किंवा नितिमत्ता यास बाधा किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता धोक्यात 

येईल . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा . 

( २ ) धार्मिक विधी , लग्न सोहळा , सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इत्यादी . 

( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इत्यादी . 

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा , मिरवणूका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार 
नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजी दिला . 

सुशांत खांडेकर , 

रत्नागिरी , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 

दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ २७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / श्री गजानन सह / २०२२ / ६६०. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , श्री गजानन सहकारी पतपेढी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२५ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( 3 ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१ कु . निता बाळकृष्ण केसरकर 

लिपिक 

वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अटी 

- 

. 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 

४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

66 

" " 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री गजानन सहकारी पतपेढी लि . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ २ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / चाफे विकास सह / २०२२ / ६४ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; चाफे विकास नागरी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ या कालावधी करिता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१ सौ . रुपाली रूपचंद्र मांडवकर 

वसुली अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ चाफे विकास नागरी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

९ . बसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 

पुणे , 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


३१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था , कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून 

वाचावे : 

अध्यक्ष ब्राम्हण हितवर्धिनी ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्या . , यांचा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी 
यांचे मार्फत दिनांक १५ मार्च २०२२ रोजीचे पत्राने या कार्यालयास दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

आदेश 

क्रमांक विसनि / कोकण / वि -५ / कलम १५६ / ब्राम्हण हि.ग्रा . बि.शे. सह . पत / १४ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ए . एल . घोलकर विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण 
विभाग , नवी मुंबई या आदेशाद्वारे ब्राम्हण हितवर्धिनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित दापोली यांचेकडील वाचले क्र.९ च्या प्रस्तावास 
अनुसरुन संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
म्हणून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ , २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ , खालील उपनियम ( ३ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) व ( अपसेट 
प्राईस निश्चित करण्याची तरतुद वगळून ) नियम ( १२ ) ( १३ ) ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर्जवसुली करण्याच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 

हुद्दा 
( ३ ) 

कार्यक्षेत्र 
( ५ ) 

( १ ) 

शक्तीची व्याप्ती 
( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 

१ श्री . प्रसाद अवधुत जोशी 

शाखा व्यवस्थापक 

संपूर्ण कोकण विभाग 

( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील नमुद तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 
कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , नियुक्ती किंवा सेवेतुन काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) वेतन प्रदान अधिनियम १ ९ ३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे . परस्पर बँकांशी संपर्क 
साधून वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये . 

( ७ ) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकारी यांनी “ जप्त ” केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री - प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 
देण्यात येईल . तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसूली 
अधिकारी यांना हुकूमनामा / वसूली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसूली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असुन त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक - लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


३२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

( ९ ) वसली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर ब्राम्हण हितवर्धिनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दापोली असा फलक लावता येवू शकेल . 

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . संस्थेच्या 
नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या 
परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून 
घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीसा / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा . 

( १४ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 

सदरचे आदेश दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून अमंलात येतील . 

आप्पाराव घोलकर , 

विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था , 

कोकण विभाग , नवी मुंबई . 


नवी मुंबई , 

दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 


३३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ४ ) , मुंबई यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक मुंबई / जिउनि .४ / कलम -१५६ / रामकृष्णहरी सह . पत . मर्या / १५५४ / २२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . किशोर मांडे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( ४ ) मुंबई 
या आदेशान्वये रामकृष्णहरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई , दुकान नं . ४७ , एच विंग , गोकुळ नगरी नं . २ , दत्ताणी पार्क गोकुळ काँकर्ड समोर , 
कांदीवली पूर्व , मुंबई - १०१ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यत वसुली अधिकारी पदाचे अधिकार प्रधान करता 
येतील पंरतू संस्थेने वसुली अधिकार मागणी केलेले हे संस्थेचे वरिष्ठ लिपीक असल्यामुळे ते संस्थेचे वरिष्ठ लिपीक या पदावर कार्यरत आहेत तो 
पर्यंत अथवा दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यत यापैकी कमी असणारा कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

अधिकाराची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१ 

श्री . राजाराम केरु हरदे 

वरिष्ठ लिपिक 

विशेष वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अटी व शर्ती . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यक्ता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हयामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेले वसुली अधिकारी वरिष्ठ लिपीक हया पदावर आहेत तो पर्यतच वसुली अधिकाऱ्याचे अधिकार वापरता 
येतील . त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास , पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द 
होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्र . संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . याची नोंद घ्यावी . 

66 

66 

99 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( “ महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये " ) असे लिहावे . 

66 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , रामकृष्णहरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , 
मुंबई , दुकान नं . ४७ , एच विंग , गोकुळ नगरी नं . २ , दत्ताणी पार्क गोकुळ काँकर्ड समोर , कांदीवली पूर्व , मुंबई - १०१ ” असा फलक लावता येऊ 
शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ 


३४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , म.रा.पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमाच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशीकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) 
दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व 
विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून , त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परीपत्रकातील सुचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परीपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन , भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले 
जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद 

करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसूली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 

महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 

डॉ . किशोर मांडे , 
जिल्हा उप निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ( ४ ) , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

३५ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 
Office Order 

No. Admn./1164/2022.— Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg , is granted earned leave for 02 days on 29th April 2022 and 30th April 2022 . 
No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . G. P. Kawdikar , is reposted as District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . G. P. Kawdikar , 
would have been continued to an officiate as District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Sindhudurg had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Sindhudurg from First session on 29th April 2022 shall remain with 
Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg and from Second 
session till Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg returns 
to headquarters shall remain with the undersigned and thereafter the charge of the Court of the 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg till 30th April 2022 shall remain 
with Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg . 

Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg is directed to 
hand over the charge of her Court to Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Addl . Sessions Judge , 
Sindhudurg . The District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg is also directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 

S. V. HANDE , 

Sindhudurg , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 

dated the 28th April 2022 . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ अ 


३६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 
Office Order 

No. Admn./1189/2022.— Shri . S. A. Jamadar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli is 
granted earned leave for 04 days from 2nd May 2022 to 5th May 2022 with permission to prefix 
holiday on 1st May 2022 and permission to leave head quarters from 30th April 2022 A.O.H. to 
6th May 2022 B.O.H .. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri . S. A. Jamadar , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri . S. A. Jamadar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli had he not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Kankavli shall remain with Smt . D. K. Patil , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli is directed to hand over the charge of his 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 

S. V. HANDE , 

Sindhudurg , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 

dated the 30th April 2022 . 


३७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १३६ / २०२२. – ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक १४ मे २०२२ रोजी संभाजीराजे जयंती , दिनांक १६ मे २०२२ रोजी बुध्द पोर्णिमा 
असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 
2022 , dated 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे : 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( ३ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 

66 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार 

" " 

कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १० मे २०२२ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक २४ मे २०२२ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील मनाई 
आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 

ठाणे शहर , 
दिनांक ६ मे २०२२ . 

विशेष शाखा , ठाणे शहर ... 


३८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
मनाई आदेश 

क्रमांक वि.शा. / एम . आयडी . सी . / मनाई आदेश / १३ ९९ / २०२२ . – ज्याअर्थी , उल्हासनगर महानगरपालिका विरूद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट 
यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र . १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांचे 
अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती . बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव , 
महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ; 

२. ज्याअर्थी , मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र . ३ मधील उपमुद्दा क्र . ८ मध्ये 
नमूद प्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सध्यांकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टॅकर वाहतूकीला त्वरीत बंदी घालण्याचे 
आश्वासित केले आहे ; 

३. ज्याअर्थी , सर्व संबंधीत औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सध्यांकाळी १८-०० ते सकाळी ०६ - ०० या कालावधीत टेंकरमधून धोकादायक केमिकल 
वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात , त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते . पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण 
होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो . त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टॅकर बंदीबाबत 
आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

४ . 

त्याअर्थी , मी डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांनी त्यांना , 
शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी , त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 dated 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त 
अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सध्यांकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतूकीला बंदी घालण्यात येत 
आहे . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १ ९ मे २०२२ रोजी ००-०१ पासून दिनांक १७ जुलै २०२२ रोजी २४-०० वा पर्यंत अंमलात राहील . 

डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वा . पर्यंत सर्व प्रकारचे 
टॅकर वाहतूकीला बंदी राहील . 

५ . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 

६ . 

संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच 
परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

७ . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १८ मे २०२२ रोजी दिलेला आहे . 

डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 

ठाणे शहर . 

विशेष शाखा , 

ठाणे शहर . 


३ ९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
आदेश 

५ 

क्रमांक वि.शा. / ग्रा.प.नि. / पोटनिवडणूक / मनाई आदेश / ०३ / २०२२. – ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अ . क्र . १ मधील अधिसुचनेनुसार राज्य 
निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडून निधन , राजीनामा , अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 
पारंपारिक पध्दतीने राबविण्यात यावयाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे . ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत 
( १ ) कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत - गोवे ( २ ) नारपोली पो.स्टे . हद्दीत दापोडे तसेच परिमंडळ ४ उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो.स्टे . हद्दीत - नेवाळी या 
ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता दिनांक ५ मे २०२२ रोजी पासुन लागू झालेली असून , दिनांक १३ मे २०२२ ते दिनांक २० मे २०२२ 
या कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागविण्याचा व सादर करावयाचे आहेत . तसेच दिनांक २३ मे २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासुन नामनिर्देशन 
पत्राची छाननी करण्यात येणार आहे . दिनांक २५ मे २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वा . पर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेणे तसेच निवडणूक चिन्हे नेमून देण्याचा 
मे 
तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करणे . दिनांक ५ जून २०२२ रोजी सकाळी ७.३० वा . पासुन ते सायंकाळी ५.३० 
वा पर्यंत मतदान होणार असून , दिनांक ६ जून २०२२ रोजी मतमोजणी ( मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित 
करतील त्यानुसार होणार आहे ) . दिनांक ९ जून २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिध्द करण्याची 
अंतिम दिनांक राहणार आहे 

; 

ज्याअर्थी , नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी नामनिर्देशनपत्र 
दाखल करते वेळेस मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे . सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग , सभा , पत्रकार परिषद , इत्यादी सारखे 
कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची शांतता भंग 
होण्याची दाट शक्यता आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी , ‘ डॉ . सुधाकर पठारे ’ पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 
यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / 
SB / ORDERS / 87 / 2022 , dated 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या 
१०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे / संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी किंवा इतर व्यक्ती यांना निवडणूक संबंधाने 
सभा / बैठक / पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे . त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज 
दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत दोन व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात येईल . त्याचप्रमाणे 
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाऱ्या उमेदवारास नमूद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात फक्त तीन वाहने 
आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे . 
वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरूध्द भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

सदर आदेश दिनांक १३ मे २०२२ रोजी ००-०१ पासुन दिनांक २५ मे २०२२ रोजी २४-०० वा पर्यंत अंमलात राहील . 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना तसेच शासकीय / निमशासकीय , निवडणूक कामाशी संबधित 
शासकीय / निमशासकीय , अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १३ मे २०२२ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 

ठाणे शहर . 

डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


